कार्यासन 9822 (रोखशाखा) यांना निधी 
उपलब्ध करून देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : विमंका-२०१९/प्र.क्र.२२/का-१४१६ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २६ एप्रिल, २०१९ 


संदर्भः का.१४२२, नियोजन विभाग यांचे पत्र क्र. संकीर्ण २०१९/का. १४२२, 
दिनांक ०३/०४/२०१९. 


शासन आदेशा : 
कार्यासन १४२२ Re) यांना संदर्भाधीन टिप्पणीन्वये “मागणी क्र. ओ-७, ३४५१- 
सचिवालय आर्थिक सेवा, (०३) वैधानिक विकास मंडळे, (०३)(०१) वैधानिक विकास मंडळे (अनिवार्य) 
(दत्तमत) (३४५१ ०४५८)” या लेखाशिर्षाखाली निधी उपलब्ध करून देण्याची विनंती केळी आहे. त्यानुसार 
कार्यासन १४२२ यांना माहे एप्रिल, २०१९ ते जुले, २०१९ या कालावधीकरिता उपलब्ध निधीच्या प्रमाणात 
पुढीलप्रमाणे उद्दिष्टनिहाय निधी अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण प्रणाली ( BEAMS ) वर 
उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. 


(रू. हजारात) 
अ.क्र. उद्दिष्ट वितरित करावयाचा निधी 
pa. | ०१.वेतन २३००.०० 
२. ।०६-दूरध्वनी ५.०० 
३. _।१३-कार्यालयीन खर्च ६४.०० 
एकूण २३६९.०० 


२. कार्यासन १४२२ यांना उपलब्ध करून देण्यात आलेला निधी "मागणी क्र. ओ-७, ३४५१-सचिवालय 
आर्थिक सेवा, (03) वैधानिक विकास मंडळे, (०३)(०१) वैधानिक विकास मंडळे (अनिवार्य) (भारित) (३४५१ 
०४५८)” या लेखाशिर्षाखाळी सन २०१९-२०२० या आर्थिक वर्षात उपलब्ध तरतुदीतून खर्ची टाकण्यात 
यावा. 

३. हा शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०४२६१५२१४८०२१६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
VIDYA RAMAPPA 


HAMPAYYA 


(विद्या हम्पय्या ) 
शासनाचे उप सचिव 


प्रति, 
उप सचिव, कार्यासन १४२२ (रोखशाखा), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रत माहिती व आवश्‍यक त्या कार्यवाहीस्तव : 
१. महालेखापाल (9/2), लेखा व अनुज्ञेयता, मुंबई/नागपूर. 
२. महालेखापाल (9/2), लेखा परीक्षा, मुंबई/नागपूर. 
३. निवड नस्ती, का.१४१६, नियोजन विभाग, मंत्राळय,मुंबई-३२. 


